श्री. द. गं. महाजन, सहायक नियंत्रक, गट-ब 
(राजपत्रित) वैधमापन शास्त्र, जालना यांची “मैत्री 
कक्ष”उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई येथे 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-वैमाशा-२०१८/९५/ प्र.क्र.१७/ ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -१८ जुले, २०१९. 


वाचा :- या विभागाचे समक्रमांकाचे शासन आदेशा दिनांक ८ जुले, २०१९ 


शुध्दीपत्रक 
दिनांक ८ जुले, २०१९ च्या उपरोक्त शासन आदेशान्वये श्री. द. गं. महाजन, सहायक नियंत्रक, 
वैधमापन शास्त्र, जालना यांची बदली मैत्री कक्ष, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई येथे करण्यात आली 
आहे. सदर शासन आदेशातील परिच्छेद ४ मधील “श्री. महाजन यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होणेसाठी पदग्रहण अवधी प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत” “ या ऐवजी” 
श्री. द. ग. महाजन, सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, जालना यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होणेसाठी पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहतील” असे वाचण्यात यावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०१९०७१९१५१७५०४४०६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SURESH DNYANDEQ) sesso esate teeta 


ICode=! 
I ber=b0c49d4a2d63d7827dd22b5ccbfc1 34f691b42353bcees44 


55b220aff75b429 FOOD SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION 
R E D E KA R DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SURESH DNYANDEO 

REDEKAR 

Date: 2019.07.19 15:25:57 +05'30° 


(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


386eb5698cc129016108429cd770a158e87¢3a2a96 


) मा. अप्पर मुख्य सचिव, (उदयोग) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय समोर, मुंबई 
3) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्राळय, यांचे खाजगी सचिव 

) 

) 

) 


मा. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, यांचे स्वीय सहायक 
मा. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा. उप नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, औरंगाबाद 


4 
द 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा]-२०१८/९५/ प्र.क्र.१७ / ग्रासं-२ 


७ श्री. द. गं. महाजन, सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, जालना यांनी त्वरीत बदलीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजु होऊन रुजु अहवाल तात्काळ या विभागास सादर करावा. 

८) महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९) महालेखापाल -१ (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना / औरंगाबाद 

१३) निवडनस्ती ग्रासं-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


